आशियाई विकास बँक अर्थसहाय्यित शाश्वत 
किनारा संरक्षण व व्यवस्थापन गुंतवणूक 
कार्यक्रम या योजनेसाठी मागणी क्र. बी-८, 
मुख्य लेखाशीर्ष २७११, पूर नियंत्रण आणि 
नि:सारण (२७११०९२२) या लेखाशीर्षाखाली 
सन २०१४-१५ साठी निधीचे वितरण 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पीएळएन ०७१४/प्र. क्र. १८४/बंदरे-२ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक : ३१ मार्च, २०१५. 


वाचा 


१) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई यांचे पत्र क्र. ममेबो/एडिबी/ 
७५, दिनांक २५.२.२०१५. 


area निर्णय 


आशियाई विकास बॅक अर्थसहाय्थित शाश्वत किनारा संरक्षण प्रकल्प या 
योजनेकरिता “मागणी क्र. बी-८, लेखाशीर्ष क्र. २७११- पूर नियंत्रण आणि नि:सारण, (०२) (१९०), 
सार्वजनिक उपक्रम व इतर उपक्रमांना सहाय्य, (००)(०१) आशियाई विकास बँक अर्थसहाय्यित 
शाश्वत किनारा संरक्षण व व्यवस्थापन गुंतवणूक कार्यक्रम (२७११०९२२), ३१, सहायक अनुदान 
(वेतनेतर)” या लेखाशीर्षाखाळी सन २०१४-१५ मध्ये अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या 
रु. ४,३०,००,०००/- तरतुदीपैकी ७५% च्या मर्यादेत रु. ३,२२,५०,०००/- (रुपये तीन कोटी बावीस 
लाख पन्नास हजार फक्त) इतकी तरतूद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांना 
वितरीत करण्यात येत आहे. 


2. सदर निधी नियमाप्रमाणे खर्च करण्याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांची राहील. 


2: हा शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या सहमतीने त्यांचा अनौ. संदर्भ क्र. ३६९/१४६१, 
दिनांक १८.११.२०१४ अनुसार, तसेच वित्त विभागाच्या सहमतीने, त्यांचा अनौ. संदर्भ क्र. 
२०८/१५/व्यय-८, दिनांक ३१.३.२०१५ अनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पीएलएन ०७१४/प्र. क्र. १८७/बंदरे-२, दि. ३१.३.२०१५ 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०३३११९१३१४९२२९ असा आहे. हा SCAT 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Sandip 
Shamra 
0 
Kamble 


Digitally signed by 
Sandip Shamrao 
Kamble 

DN: CN = Sandip 
Shamrao Kamble, C = 
IN, S = Maharashtra, 
O = Government Of 
Maharashtra, OU = 
Home 

Date: 2015.04.06 
14:35:38 +05'30' 


(सं. शा. कांबळे ) 


अवर सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


१. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई (५ जादा प्रतींसह) 
२. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई. 


“0 (२ 6 m& 


. महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थसंकल्प-११), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
नियोजन विभाग (का. १४६१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. अवर सचिव, बीयुडी-१, गृह विभाग. 

निवडनस्ती(बंदरे -२) 


